जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकरीता आयपास (IPAS) 
या संगणकीय प्रणालीच्या अंमलबजावणीकरीता गठीत 
करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीची 
पुर्नरचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : डीएपी १०२२/प्र.क्र.५४/का.१४८१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ८ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा - १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-डिएपी-१०१९/प्र.क्र.१६३/का.१४८१, 
दि.१८/०९/२०१९ 
२) नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-डिएपी-१०१९/प्र.क्र.१६३/का.१४८१, 
दि.०१/०७/२०२० 
शासन परिपत्रक - 


जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकरीता आयपास (iPAS-Integrated Planning Office 
Automation System) ही संगणकीय प्रणाली राज्यातील सर्व जिल्हयात अंमलबजावणी 
करण्यासाठी नियोजन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक १८/०९/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आलेली असून सन २०२०-२१ पासून केवळ आयपास या संगणकीय प्रणालीद्वारेच 
कामकाज होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 
२; जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकरीता आयपास (iPAS-Integrated Planning Office 
Automation System) संगणकीय WTS) सन २०२०-२१ पासून अनिवार्य करण्यात आली 
असल्याने दैनंदिन कामाची व्याप्ती तसेच या संगणकीय प्रणालीच्या वापराबाबत लोकप्रतिनिधी व 
जिल्हास्तरीय अधिकारी / कर्मचारी व कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी वेळोवेळी सुचविलेल्या बाबींच्या 
अनुषंगाने निर्णय घेणे व त्या अनुषंगाने या संगणकीय प्रणालीत बदल/ सुधारणा करुन घेणे तसेच 
संगणकीय प्रणालीचे व्यवस्थापन आणि देखभाल व दुरुस्ती, सर्व्हर होस्टिंगची प्रक्रिया पार पाडणे इ. 
संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी नियोजन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक ०१/०७/२०२० च्या शासन 
परिपत्रकान्वये “राज्यस्तरीय आयपास संनियंत्रण समिती” ची स्थापना करण्यात आली होती. सदर 
“राज्यस्तरीय आयपास संनियंत्रण समिती” त सुधारणा करण्यात येत असून, सुधारीत “राज्यस्तरीय 
आयपास संनियंत्रण समिती” पुढीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः डीएपी १०२२/प्र.क्र.५४/का.१४८१ 


अ.क्र पदनाम समितीतील पदनाम 

१ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, नियोजन विभाग, | अध्यक्ष 
मुंबई 

२ उप सचिव (कार्या-१४८१), नियोजन विभाग, मुंबई सदस्य 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई सदस्य 

४ अवर सचिव / fears कार्य अधिकारी (कार्या-१४८१), नियोजन | सदस्य 
विभाग, मुंबई 

४ अपर संचालक, इआसं केंद्र, मुंबई सदस्य 

4 उप आयुक्‍त (नियोजन), कोकण / पुणे /नाशिक/अमरावती/ | सदस्य 
औरंगाबाद/ नागपूर विभाग 

६ | सहसंचालक, इआसं केद्र, मुंबई सदस्य सचिव 

२. राज्यस्तरीय आयपास (iPAS-Integrated Planning Office Automation System) 


संनियंत्रण समितीच्या अनुषंगाने नियोजन विभागाच्या दिनांक ०१/०७/२०२० च्या पत्रान्वये देण्यात 
आलेल्या सूचना पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील 


सदर AA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५१५/.॥8॥/१५॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०९०८१३१६०३३२१६ असा 
आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
SA N J E EV DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 


2.5.4.20=b2040f8afaeSb15468c26cd79b1393381092c74fb3501 bfS65f466 
HARISHCHANDRA ९13539 


idonym=457F70FSFA4DEA 10E909A007981CEAFOF1CS5A45D, 
serial INumber=F955EDB9F98089D5B84355354FDE7CA 14F577C3C2B384D 


D H U R | 076E4614388B1F5E7A, -SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 


Date: 2022.09.08 16:29:08 +05'30' 


(सं.ह. धुरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२. सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, 
३. नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव, 
४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबरई 
५. उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, (सर्व) 
६. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती (सवी 
७. निवड नस्ती, का.१४८१, नियोजन विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


